महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक- कअनि - 9298 /प्र.क्र.9७१/२०१४/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : १९ जानेवारी, २०१९ 


संदर्भ : १) सामान्य प्रशासन विभाग, शा.आ.क्र.कअनि १२१४/प्र.क्र.9१/२०१४/१४ब, 
दिनांक ०८.०८.२०१४ 
२) नगरविकास विभाग, शा.आ.क्र.एमसीओ-२०१८/प्र.क्र.३१५/नवि-१४, 
दिनांक ०४.१२.२०१८ 
आदेश 
श्री.अ.सौं.कायंदे, कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग हे मुख्याधिकारी, सिल्लोड नगरपरिषद, जि.औरंगाबाद 
या पदावर दिनांक २२.०८.२०१४ पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत होते. श्री. कायंदे, कक्ष अधिकारी यांच्या 
प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवा संदर्भाधीन क्र. २ येथील आदेशान्वये दिनांक ०४.१२.२०१८ (म.नं.) पासून प्रत्यावर्तित करण्यात 
आल्या आहेत. 


२. सदर आदेशान्वये श्री. अ.सौं.कायंदे, कक्ष अधिकारी यांची प्रतिनियुक्‍्तीच्या सेवा प्रत्यावर्तनानंतरची 
पदस्थापना सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागामध्ये कक्ष अधिकाऱ्याच्या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. श्री. 
अ.सौं.कायंदे, कक्ष अधिकारी यांनी सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभागामध्ये तत्काळ रूजू व्हावे. 

३. श्री. अ.सौं.कायंदे, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवा दिनांक ०४.१२.२०१८ (म.नं.) पासून 
प्रत्यावर्तित करण्यात आल्या असून ते दिनांक १०.१२.२०१८ रोजी सामान्य प्रशासन विभागात हजर झाले आहेत. 
श्री.कायंदे, कक्ष अधिकारी यांचा दिनांक ०५.१२.२०१८ ते ०९.१२.२०१८ हा पदग्रहण अवधी व दिनांक १०.१२.२०१८ 
ते आदेशाच्या दिनांकापर्यंतचा सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सक्‍तीचा 
प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्याची कार्यवाही म.ना.से. (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम १९८१ च्या नियम 
९(१४)(एफ) नुसार व शासन निर्णय वित्त विभाग दिनांक ०२.०६.२००३ मधील तरतुदीनुसार सहकार, पणन व 
Taree विभागाने करावी. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११९१६३५०८१५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gajanan Bhimrao  <- 


Gurav 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


श्री.अ.सौं.कायंदे, कक्ष अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 


१) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग/नियोजन विभाग/नगरविकास 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 

२) सह/उप सचिव (आस्थापना), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

३) उप सचिव (नवि 98), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४) निवडनस्ती (कार्या-१४बो. 


